सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक १/४/१९७४ ते 
३१/३/१९९६ या कालावधीच्या दि.१/८/२००१ रोजी 
प्रसिध्द अंतिम ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र. ६१/आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-११९४/सी आर ३६/भाग-२/आस्था-१ 
दिनांक १/८/२००१. 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग,परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-११९४/सी आर ३६/भाग-२/आस्थापना-१ दिनांक 
१/८/२००१ नुसार अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता, (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.४.१९७४ ते ३१.३.१९९६ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमधील काही कनिष्ठ 
अभियंता यांनी त्यांच्या नावामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत तसेच त्यांना मानीव दिनांक देऊन त्यानुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक सुधारित करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. त्यानुसार संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नांवासमोरील 
माहिती सुधारित करुन सुधारित माहितीचे विवरणपत्र निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१७०९४०३७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेडानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 


V | kra mM N Ivru tt | DN: CN = Vikram Nivrutti Dnamal, C = IN, S = 
Pence GU Pubic Work. अती 
D h a गी चै | Dae 201 at 04 17:23 112 +05'30' ° 
(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

१. प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
२. सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

३. सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र. ६१/आस्थापना-१ 


५. अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

६. संबंधित कार्यकारी अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (संबंधित अधीक्षक अभियंता यांच्या मार्फत) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की प्रस्तुत ज्येष्ठता यादीचे सुधारित विवरण आपल्या अधिपत्याखालील 

सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. 

७. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-३ 

८. निवडनस्ती-आस्थापना-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(अपदवीधर )कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाच्या सन १.४.१९७४ ते ३१.३.१९९६ या काळावधीमधील अंतिम जेष्ठतासूची- परिपत्रक क्र. जेष्ठता १९९४/ सी 
आर ३६/भाग क्र.२/आस्थापना-१ दि. १ ऑगस्ट २००९ मधील सेवातपशीलामध्ये दुरुस्ती/सुधारणा 
(शा.शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.६१/आस्थापना-१ दि.४.१.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. । जेष्ठ नांव मंडळ शैक्षणिक | जन्म नियमित | कार्यव्ययी | जात शिना 
क्र. | क्र./ नांव अर्हता । दिनांक । अस्थायी । आस्थापने प्रवर्ग 
सुधारित आस्थापने | वरील 
जेष्ठता वरील  । नेमणूक 
क्र नेमणूक । दिनांक 
दिनांक 
4 ? 2 x & | oe | | 8 A, ee Sal 20 
१ | १७२४ब | श्री.इकबाल जाफर | fay. | १५/११/६२ | १/७/८४ । २०/११/८३ श्री.जाफर यांना दिनांक १/७/८४ हा मानीव दिनांक 
नागपूर देण्यात आला आहे. त्यानुसार रकाना क्र.७ येथील 
नियमित नियुक्‍ती दिनांक २१/८/८६ ऐवजी १/७/८४ 
असा सुधारित करण्यात येत आहे. 
नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये बदल झाल्यामुळे ज्येष्ठता 
क्रमांकामध्ये बदल होत असून १७२४ब या ज्येष्ठता 
क्रमांकावर श्री. जाफर यांच्या नांवाची नोंद घेण्यात येत 
आहे. सबब पूर्वीच्या १९३६ या ज्येष्ठता क्रमांकावरील श्री. 
इकबाल जाफर यांच्या नावाची नोंद रद्द करण्यात येत 
आहे. 
२ । १७२४क | श्री.पी.एन.मगर नागपूर १८/४/६२ | १/७/८४ | १३/१२/८३ | वि.जा. | श्री.मगर यांना मानीव दिनांक १/७/८४ हा मानोब दिनांक 
(अ) देण्यात येत आहे. त्यानुसार रकाना क्र.७ मधील नियमित 
वैधता | अस्थायी आस्थापनेचा दिनांक २६/२/८५ ऐवजी १/७/८४ 
प्रमाणपत्र | असा सुधारित करण्यात येत आहे.नियमित नियुक्‍ती 
अप्राप्त । दिनांकामध्ये बदल झाल्यामुळे ज्येष्ठता क्रमांकामध्ये बदल 
होत असून ज्ये.क्र. १७२४क येथे श्री. मगर यांच्या नांवाची 
नोंद घेण्यात येत आहे. सबब ज्ये.क्र.१८२८ येथील 
श्री.मगर यांच्या नाबाची नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


. | जेष्ठ ति 7 शैक्षणिक | जन्म नियमित | कार्यव्ययी | जात शा 

®./ नांव अर्हता । दिनांक | अस्थायी । आस्थापने | प्रवर्ग 

सुधारित आस्थापने | वरील 

जेष्ठता वरीळ  । नेमणूक 

क्र नेमणूक । दिनांक 

दिनांक 

२२५६अ  श्री.एम.एन.मुंढे मुंबई | ८/३/६५ | १०/१२/९२ इ.मा.व. | १)रकाना क्र.३ येथोल नाव 'श्री.एम.एम.मुंडे' याऐव 
“श्रो.एम.एन.मुंढे' असे सुधारित करण्यात येत आहे. 
२)रकाना क्र.७ येथील नियमित नियुक्‍तीचा दिनांक 
१३/८/८९ ऐवजी दि.१०/१२/९३ असा सुधारित करण्यात 
येत आहे. 
३)नियमित नियुक्तीच्या दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता 
क्रमांकामध्ये बदल होत असून ज्येष्ठता क्रमांक १९९७ 
येथील श्री.मुंढे यांच्या नावाची नोंद रद्द करुन २२५६अ AT 
ज्येष्ठता क्रमांकावर श्री. मुंढे यांच्या नावाची नोंद घेण्यात 
येत आहे. 

२२७९  । श्रो.व्ही.एस.तिवारो | मुंबई णं १/६/६४ | ७/१/९४ रकाना क्र.३ मधील नाव यु.सो.तिवारी या ऐव 
व्ही.एस.तिवारी असे सुधारित करण्यात येत आहे. 

२३११ | श्री.एच.जी.उमरेव os शि १/५/६६ | १६/३/९४ रकाना क्र.३ येथील नाव श्री.एच.जी. शिरसाट या ऐवजी 
श्री.एच.जी.उमरेकर असे सुधारित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 
DN: CN = Vikram Nivrutti Dhamal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works Department 
Date: 2019.01.04 17:23:35 +05'30' 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


